सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - अ- पुणे विभागीय पुरवणी 

वर्ष - ११ , अंक - २८ ] 

मंगळवार , जुलै २६ , २०२२ / श्रावण ४ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक २८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या तक्त्यामधील 

रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायतींचे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सदस्य संख्येचे 


एच -१४१ , भाग एक - अ ( असा . ) पु . वि . पु . – २८ 


[ पृष्ठे ३ 


शुद्धिपत्रक 

क्रमांक न.पा.प्र . - १ / कावि -७०१ / शुद्धिपत्रक / २०२२ -- मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नपं 
२०२२ / प्र . क्र . २ / का . ०६ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 
असाधारण क्रमांक ११ मध्ये पुणे विभागातील ४५ नगरपरिषदा व ४ नगरपंचायतींमधील एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या , त्याचप्रमाणे 
स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह ) आणि अनुसूचित 
जाती अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली आहे . 


ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नपं- २०२२ / प्र . क्र . २ / का -६ , दिनांक २२ जुलै 
२०२२ अन्वये नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम २०२२ नुसार मा . सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 
९ २६ ९ ५ / २०२२ मध्ये दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या सुनावणीनंतर पारित केलेल्या आदेशामध्ये आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की , 
यापुढील निवडणुकांमध्ये समर्पित मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन पुढील निवडणुका घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत , 
तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्केपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण नगरपरिषदेतील एकूण जागांच्या 
५० टक्केपेक्षा अधिक असणार नाही . 


त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील पत्र दिनांक २२ जुलै २०२२ मधील परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद पुणे विभागातील ८ 
नगरपरिषदा व २ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जागांच्या आरक्षणाबाबत सदस्य संख्या सोबतच्या 
शुद्धिपत्रकाद्वारे निश्चित करण्यात येत आहे . 


( १ ) 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडून महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या खालील तक्त्यामधील रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायतींचे 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सदस्य संख्येचे 

शुद्धिपत्रक 


अ . जिल्ह्याचे 

क्र . 

नाव 


ठ 


२ 


१ पुणे 


अ . 

क्र . 


सातारा 


३ 


४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

नगर 
पंचायतीचे असाधारण 

नाव 

भाग १ - अ 

पुणे 

विभागीय 


८ 


नगर 

परिषद / 


४ 


२ कोल्हापूर ४ मलकापूर 


तळेगाव 

दाभाडे 


जुन्नर 

लोणावळा 


पन्हाळा 


सातारा 


पुरवणीमध्ये 

प्रसिद्धीचा 


महाबळेश्वर पाचगणी 


क्रमाक व 

दिनांक 


५ 


क्रमाक न.पा.प्र . - १ / 
कावि- १७८/२०२१ दिनांक २८-२-२०२२ . 


अनुसूची 

रकाना क्र . ५ नुसार राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली सदस्य संख्या 

निवडून राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना ७ पैकी स्त्रियांसाठी राखून द्यावयाची स्त्रियां- अनु . अनु . नागरि- ठेवलेल्या जागांची विभागणी नागरि- सर्व कांच्या साधारण मागास वर्गासाठी 

साठी जाती- जमाती- कांच्या अनु . अनु . साठी साठी मागास- जाती- जमाती वर्गासाठी साठी साठी रकाना रकाना ८ पैकी ९ पैकी 

( ५० टक्के ) 


सदस्य संख्या 


६ 


२८ 


२० 


२७ 


२० 


२० 


५० 


२० 


२० 


१४ 


१० 


१४ 


१० 


१० 


२५ 


१० 


१० 


८ 


१ 


४ 


४ 


६ 


२ 


४ 


१ 


१ 


१ 


O 


१ 


१ 


१० 


० 


० 


११ 


१२ 


१ 


१ ( * ) १ ( * ) 

१ ( * ) 


O 


o ( * ) 

o ( * ) 


O 


रकाना 

१० पैकी 


१३ 


० 


O 


O 


१४ 


१२ 


८ 


११ 


८ 


८ 


२२ ( * ) 

९ ( * ) 


शुद्धिपत्रकान्वये करावयाची सदस्य संख्या 

राखून ठेवलेली सदस्य संख्या स्त्रियां- अनु . अनु . साठी जाती- जमाती ( ५० साठी साठी 
टक्के ) 


१५ 


१४ 


१० 


१४ 


१० 


१० 


२५ 


१० 


१० 


१६ 


२ १ 


१ 


६ 


२ 


१७ 


२० 


१ 


१ 


० 


० 


१ 


१ 


० 


रकाना १५ पैकी स्त्रियांसाठी राखून नागरि- ठेवलेल्या जागांची विभागणी कांच्या अनु . अनु . नागरि- सर्व मागास- जाती जमाती वर्गासाठी साठी साठी 

कांच्या साधारण 


१८ 


५ 


५ 


५ 


१३ 


५ 


रकाना रकाना 

१६ पैकी १७ पैकी 


१ ९ 


१ 


ठ 


२ 


१ 


२० 


१ 


१ 


१ 


O 


O 


१ 


O 


० 


मागास 

वर्गासाठी 


रकाना 

१८ पैकी 


२१ 


४ 


३ 


३ 


२२ 


८ 


५ 


९ 


५ 


५ 


१४ 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , २६ 


जुलै २०२२ / श्रावण ४ , शके १ ९ ४४ 


१ २ 


४ 


30 


सांगली 


१० 


पुणे , २५ जुलै २०२२ . 


४ 


५ 


मेढा 

क्रमाक 

शिराळा न.पा.प्र . - १ / 


कावि- १७ ९ / २०२१ दिनांक २८-२-२०२२ . 


5 


004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


१७ 

१७ 


७ 


८ 


O 


१० 


अनुसूची-- 
चालू 


११ 


१२ 


१ 


O 


१३ 


१४ 


८ 


१५ 


९ 


१६ 


२ 


१७ 


O 


१८ 


४ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२ 

२ 


२२ 


५ 


६ 


सौरभ राव , 


प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , २६ जुलै २०२२ / श्रावण ४ , शके १ ९ ४४ 


